Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ३२ ] शुक्रवार , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३, शके १९३९ [ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ५५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३) , यांजकडून 


भूमी संपा 


नर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ. का .- उपजि - भू.सं . क्र . ३- कावि -१२५२- २०१७ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०२२, दिनांक १६-११-२०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे : 


___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 
ना- एक- १ ( १५२६) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१- अ- ६५ - २०१६- १७ प . ह . नं . ३६ 

गाव चारगाव , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . 

सर्वे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( २) 

( ३ ) 

हे . आर 
१३ 

० १४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत चारगाव लघुकालव्याच्या बांधकामाकरीता. 
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : - सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे . आर क्षेत्रास सिंचनाचे 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापित होत नसल्याने : निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ४९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ. का .- उपजि - भू . सं . क्र . ३- कावि - १२५३- २०१७ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०२३, दिनांक १६- ११- २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७ / अग्रहायण ३, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२- अ- ६५- २०१६- १७ प . ह . नं . ३६ 
गाव बोरडा, तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 

सर्वे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( २) 

हे . आर 
५४ 

० १६ 


अ . क्र . 


C 


( ३ ) 


- 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत देवळी लघुकालव्याच्या बांधकामाकरीता . 
प्रकल्पाचे समाजालामिळणारे लाभ : - सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे. आर क्षेत्रास सिंचनाचे 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा , लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापित होत नसल्याने : निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

– निरंक - 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म. शा . रा., अ . क्र . ५० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का .- उपजि - भू . सं . क्र . ३ - कावि - १२५४ - २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०२५, दिनांक १६-११- २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे : 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतूदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - अ- ६५ - २०१६ - १७ प . ह . नं . ३६ 
गाव सोनेघाट , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 

सर्हे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
(२ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


२१६ 


0 


२३७ 


0 


१५६ 


0 


१५८ 


0 


१४५ 


0 


एकूण 


. . 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७ / अग्रहायण ३, शके १९३९ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजना. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत देवळी लघुकालवा, भिलेवाडा उप लघु कालवा, चारगाव लघु 

कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे. आर क्षेत्रास सिंचनाचे 
( आर्थीक रोजगार, पायाभूत सुविधा , लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने : निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का .- उपजि - भू . सं . क्र . ३ - कावि - १२५५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०२६, दिनांक १६ - ११ - २०१६ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनींची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


ना .-एक - २ ( १५२६ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५- अ- ६५ - २०१६- १७ प . ह . नं . ३६ 

गाव कवडक , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . 

सर्वे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
७७ 

० ०८ 


० ०९ 


एकूण 


. . 


० १७ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजना 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत नवेगाव उप लघुकालवा व नवेगाव उप लघु कालवा क्र . च्या 

कालब्याच्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे. आर क्षेत्रास सिंचनाचे 
( आर्थीक रोजगार , पायाभूत सुविधा , लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने : निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

– निरंक - 
टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का .- उपजि - भू. सं . क्र . ३ - कावि - १२५६ - २०१७. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक १०२७, दिनांक १६- ११ -२०१६ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 

वार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 

___ आणि म्हणून, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६ - अ- ६५- २०१६ - १७ प . ह . नं . ३६ 

गाव भोंदेवाडा , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . 

सर्वे क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
हे . आर 
० १८ 


o 


० 


० 


cw 


० 


. 


१०२ 


० 


" 


१२३ 


० 


एकूण 


. . 


० ९५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

: - सत्रापूर उपसासिंचन योजना 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत डाव्या मुख्य कालब्याच्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे . आर क्षेत्रास सिंचनाचे 
( आर्थीक रोजगार , पायाभूत सुविधा , लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने : निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 
टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


ण्याचा 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक अका- उपजि - भूसं क्र . ३- कावि-१२५७- २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना, क्रमांक १०२८ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेलाजिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७- अ- ६५- २०१६- १७, प . ह . नं . ३५ 

गाव नहाबी, तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . सर्व्ह 

संपादनाखालील क्षेत्र 
क्रमांक 

( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर. 
१ १९ 

००५ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत भोंदेवाडा लघु कालवा, नहाबी लघु कालवा , उपलघु कालवा 
व महाराजपूर लघु कालवा क्र . २ कालव्याच्या बांधकामाकरिता . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे . आर. क्षेत्रास 
सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : - 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ). 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४ , २०१७ / अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 

निरंक 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयात 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अका- उपजि -भूसं क्र . ३- कावि- १२५८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना क्रमांक १०२९ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थ 


ल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
नक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ - अ- ६५ - २०१६ - १७ , प . ह . नं . २५ 

गाव खुमारी , तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . सर्वे 

संपादनाखालील क्षेत्र 
क्रमांक 

( अदमासे) 
( १) ( २) 

( ३ ) 

हे . आर . 
१ १३३ 

००३ 


ना .- एक - ३ ( १५२६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : - 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना. 
सत्रापूर उपसासिंचन योजने अंतर्गत खुमारी डाव्या मुख्य कालव्याच्या बांधकामाकरिता. 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे. आर. क्षेत्रास 
सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने 


निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 

निरंक 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयामध्ये 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक अका- उपजि - भूसं क्र . ३- कावि -१२५९ - २०१७. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना क्रमांक १०३० , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४ , २०१७ /अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


११ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- अ - ६५- २०१६- १७, प. ह . नं . २४ , 

गाव हिवरा बेंडे, तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . सर्व्ह 

संपादनाखालील क्षेत्र 
क्रमांक 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर. 
४८ / १ 

००१ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजने अंतर्गत उजव्या मुख्य लघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे . आर. क्षेत्रास 
सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


विस्थापन होत नसल्याने 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 

निरंक 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयामध्ये 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक अका- उपजि - भूसं क्र . ३- कावि - १२६० -२०१७. 

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना , क्रमांक १०३१, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७ / अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

____ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीव्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 3 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- अ - ६५- २०१६- १७, प . ह . नं . २५ 


गाव देवळी, तालुका रामटेक , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . सर्व्ह 

संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक 


( अदमासे ) 


( १) 


(२ ) 


हे . आर . 


१ 


४२/१ 


0 ०६ 
० ११ 


४३ / १ 


एकूण क्षेत्र . . 


० १७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - 
प्रकल्पाचे समाजाला मिळणारे लाभ : 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा , 
सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . 


सत्रापूर उपसासिंचन योजना . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजने अंतर्गत देवळी लघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता . 
सत्रापूर उपसासिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील २६२० हे . आर. क्षेत्रास 
सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


१३ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश 


निरंक 


टीप : - उक्त भूसंपादित जमिनीचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३ ),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांच्या कार्यालयामध्ये 

पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५७ . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक उपजिभू क्र . ३- कावि - १२६१ - २०१७. 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये भूसंपादन प्र . क्र . १- अ- ६५- २०१६-१७, मौजा चारंगाव , ता . रामटेक , 
जि . नागपूर येथील सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत चारगाव लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता कलम ११(१ ) खालील अधिसूचना क्र . अका-उपजिभू 
क्र . ३- कावि-१०२२- २०१६, दिनांक १६-११-२०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ पुरवणी, नागपूर विभागामध्ये अनुक्रमांक १३७१ , पृष्ठ क्र . 
६ व ७ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


सर्व्हे क्र . 


सर्व्हे क्र . 


क्षेत्र 


हे . आर 


क्षेत्र 
हे . आर 

( २ ) 
० ०४ 


( २ ) 
सर्व्हे क्रमांक वगळण्यात आलेले आहे . 


अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) नुसार असे वाचावे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उपजिभू क्र . ३- कावि- १२६२ -२०१७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये भूसंपादन प्र. क्र . ४- अ- ६५- २०१६-१७, मौजा सोनेघाट , ता . रामटेक , 
जि . नागपूर येथील सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत कवडक लघु कालवा , कवडक उपलघुकालवा क्र . २ , कवडक लघुकालव्याच्या बांधकामाकरिता 
कलम ११( १) खालील अधिसूचना क्र . अका- उपजिभू क्र . ३- कावि - १०२५ -२०१६, दिनांक १६-११-२०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ 
पुरवणी, नागपूर विभागामध्ये अनुक्रमांक १३७४ , पृष्ठ क्र . १० ते १२ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


सर्व्हे क्र . 


क्षेत्र 
हे . आर 

( २ ) 
० ०८२ 


सर्व्हे क्र . 

क्षेत्र 

हे . आर 
( १ ) 

( २ ) 
सर्व्हे क्रमांक वगळण्यात आलेले आहे . 


( १ ) 


२०८ 


अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११( १) नुसार असे वाचावे. 


ना .- एक - ४ ( १५२६ ) . 


१४ 


महाराष्ट शासन राजा 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०१७/ अग्रहायण ३ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उपजिभू क्र . ३- कावि- १२६३ -२०१७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये भूसंपादन प्र. क्र . ५- अ- ६५- २०१६-१७, मौजा कवडक , ता . रामटेक , 
जि . नागपूर येथील सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत नवेगाव उप लघु कालवा, नवेगाव उपलघुकालवा क्र . ३, लघुकालव्याच्या बांधकामाकरिता 
कलम ११( १) खालील अधिसूचना क्र . अका- उपजिभू क्र . ३- कावि -१०२६-२०१६, दिनांक १६-११ -२०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ 
पुरवणी, नागपूर विभागामध्ये अनुक्रमांक १३७५, पृष्ठ क्र . १२ ते १३ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे . त्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 


सर्वे क्र . 


क्षेत्र 
हे . आर 
( २ ) 
० १० 


असे वाचावे 
सर्व्हे क्र . 

क्षेत्र 
हे . आर 

( २ ) 
सर्वे क्रमांक वगळण्यात आलेले आहे . 


२५ 


अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११( १ ) नुसार असे वाचावे . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६० . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उपजिभू क्र . ३- कावि- १२६४- २०१७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . ३), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांची भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये भूसंपादन प्र. क्र . ७- अ- ६५ - २०१६- १७, मौजा नहाबी , ता . रामटेक, जि . 
नागपूर येथील सत्रापूर उपसासिंचन योजनेअंतर्गत भोंदेवाडा लघु कालवा, नहाबी लघुकालवा, उपलघु कालवा व महाराजपुर लघुकालवा क्र . २, च्या 
बांधकामाकरिता कलम ११( १ ) खालील अधिसूचना क्र . अका- उपजिभू क्र . ३- कावि -१०२८ -२०१६, दिनांक १६- ११- २०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग -१ पुरवणी, नागपूर विभागामध्ये अनुक्रमांक १३७७, पृष्ठ क्र . १५ ते १७ वर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे 
दुरुस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
सर्व्हे क्र . 

क्षेत्र सर्व्हे क्र . 

क्षेत्र 
हे . आर 

हे . आर 
( २ ) 
० ७० 

सर्व्हे क्रमांक वगळण्यात आलेले आहे. 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 
९० 


११४ 


० ५० 


० ०१ 
० २८ 


० ३८ 


अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११( १ ) नुसार असे वाचावे. 


नागपूर : 
दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१७ . 


प्रियदर्शनी बोरकर , 
उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन क्र . ३ ), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


